मोरा, उरण, जि. रायगड येथे रो-रो जेट्टी 
तत्सम सुविधा निर्माण करणे या 
कामाकरती रू.६५.३९ कोटी इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकिय 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०८१८/प्र.क्र.१४०/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/ 

मोरा रो रो जेट्टी/२०१८-१९/४३६, दिनांक ०४.०८.२०१८ 
प्रस्तावना: 

रायगड जिल्हयातील उरण हे तालुक्‍याचे ठिकाण असून या ठिकाणाचा विकास झपाटयाने 
होत आहे. उरण येथून मुंबईकडे कामानिमित्त ये-जा करणारे असंख्य प्रवाशी आहेत. उरण ते मुंबई हे 
अंतर रस्तामार्गे साधारणत: Wo कि.मी आहे. त्यासाठी जवळपास दीड ते दोन तासांचा कालावधी 
लागतो. तर भाऊचा धक्का (मुंबई) ते मोरा बंदर (उरण) जलमार्गाचे अंतर ५.३० नॉटिकल मैल असून 
जलमार्ग प्रवास केल्यास त्यास साधारणत: अर्धा तासाचा कालावधी लागतो. सदयस्थितीत मोरा ते 
भाऊचा धक्का अशी बारमाही जलवाहतूक सेवा सुरु आहे. तथापि, या जळलवाहतुकीमार्गे प्रवाशांना 
त्यांची वाहने बोटीत चढवून नेता येत नाही. त्यामुळे त्यांना नाईलाजास्तव रस्तामार्गे वाहनाने प्रवास 
करावा लागतो. भाऊचा धक्का ते मोरा अशी रो-रो सेवा चालू केल्यास प्रवाशांना त्यांची वाहने 
जलमार्गाने नेता येतील. त्यामुळे इंधनाची बचत होऊन कमी वेळेत प्रवास करता येईल. तसेच रस्ते 
वाहतुकीवरील ताण देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुषंगाने “मोरा, उरण, जि. रायगड 
येथे रो-रो जेट्टी तत्सम सुविधा निर्माण करणे” या कामांच्या रू.६५.३९ कोटी इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकिय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने शासनास सादर 


केला असून सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०८१८/प्र.क्र.१४०/बंदरे-२ 


शासन निर्णय: 
मोरा, उरण, जि. रायगड येथे रो-रो जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या कामांना, 
केंद्र शासनाकडून मान्यता प्राप्त करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत 


खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या रकमेच्या मर्यादेत प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामांचे स्वरुप अंदाजपत्रकिय किमत 

1 Approach Jetty Rs. 14,16,27,833.15 

2 Turning Platform Rs. 4,94,95,360 

3 Moorning Dolphine Rs. 4,29,74,861 

4 Floating Pontoon and_ linkspan assembly | pg g 25,00,000 
(including Cathodic Protection) 

5 Bollards and Fenders Rs. 74,47,500 

‘6 Parking Platform Rs. 9,23,46,597 

i Terminal Building and septic tank Rs. 1,18,96,657 

8 Water Tank and Pump Room Rs. 10,16,485.80 

Ca Quality Control Test Rs. 22,66,350 

10 Electrification Work Rs. 2,18,33,187 

11 Dredging Rs. 8,64,57,500 
Total Rs. 53,98,62,331 
Add ४% Consultancy Charges/0.5% Labour Rs.2,15,94,493 
Insurance 
Add 12% GST Rs.6,73,74,818 
Add 4% Contengencies Rs.2,51,53,265.73 
Total Rs.65,39,84,909 


२. सदर प्रशासकिय मान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
१. वरिल कामांचे रू.६५,३९,८४,९०९ इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक राज्य सागरमाला समितीच्या 
मान्यतेने केंद्र शासनास, केंद्र हिश्‍्याचा ५०% निधी मिळण्याकरीता सादर करावे. 
२. सदर कामांना पर्यावरण तसेच इतर अनुषंगीक विभागांच्या आवश्‍यक परवानग्या घेण्यात 


याव्या. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०८१८/प्र.क्र.१४०/बंदरे-२ 


३. वरिल कामांवरिल खर्च “मागणी क्र. बी-७, ३०५१ - बंदरे व दिपगृह ०२, लहान बंदरे, १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (03) जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाला) (राज्य हिस्सा ५०%) (३०५१ १८९१), ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 

४. सदर झासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सागरमाला कार्यक्रमास मान्यता देणेबाबतच्या 
मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१९.०९.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आणि 
नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५७/का.१४६१, दिनांक १८.१२.२०१८ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४३३/२०१८/व्यय-८, दिनांक २८.१२.२०१८ अन्वये निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 


द. सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२४१३०५५५२४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
७७-0० आहारा 


20=2bd0dc6138e4f3c9997616b47f0dc91 8cd47 1 5466700623 
843397ffc06a09, 


serial ber=2cc45c1c1345a8b6ffl e9fdbd2d12c6527f6d070c05b7 
a mM a yya W a [| 08bcc57b79b7ef3a95d, hok Hanmanlu Damayyawar 


Date: 2019.01.24 13:15:47 +05'30° 


(अ. ह. दमय्यावार ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. निवडनस्ती(बंदरे-२) 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


